केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास 
योजनेंतर्गत AHP (ST Component) 
प्राप्त झालेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रययो-२०१६/प्र.क्र.७८/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 9¥099/94/209§-HFA-8(FTS-92244) , दि.२९.९.२०१६ 


प्रस्तावना - 


प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने २५ व्या CSMC च्या बैठकीत मान्यता 
दिल्याप्रमाणे राज्यातील १३ प्रकल्पाकरिता. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन पत्रान्वये AHP (SC 
Component) साठी रु. २,००,२२,७१०/- इतका निधी राज्य शासनास वितरीत केला होता. त्यापैकी 
राज्य शासनाने रु.१,३४,५५,७००/- इतका निधी म्हाडास वितरीत केला आहे. उर्वरित शिल्लक 
असलेल्या रु. ६५, ६७,०१०/-/- इतकी रक्कम सुकाणु अभिकरण म्हाडास वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे - २०२२ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना 
(नागरी) सुरु केलेली आहे. सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत असून, राज्यातील विविध 
प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या सोबतच्या विवरणपत्रातील निधी एकूण १३ 
प्रकल्पातील AHP (ST Component) या घटकांतर्गतच्या रु.६५,६७,०१०/- (रु.पासष्ठ लक्ष सदुसष्ठ 
हजार दहा फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्र.क्य-३, मुख्य लेखाश्ीर्ष २२१६, गृहनिर्माण 
सर्वसाधारण, १०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) 
सर्वांसाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा (६०%) (२२१६ 
२९९६) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने आणि अधिदान व लेखा कार्यालये, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी 
राज्याच्या ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्या प्रयोजनाकरिता खर्च करणे 
आव्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.७८/गृनिधो-२ 


सदर arma निर्णण वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद sh. (६) व ८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोषागारात सादर होणा-या देयकावर विभागाचे अवर 
सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी प्रतीस्वाक्षरी करतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२६१५१६३९३२०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM 
DN: 
D U RGA P RASA D 2 d2a365a8e829907c5e76b91 1 fed9b1b9e48cc2854c4b8: 
1 १0: -MANTRALAYA,MUMBA| 
bi jda8d3Sabf2195ebb1dc727de9b0a094bea7 
POC HAYYA MYLAWA RAM 7f4ca6be5965db, ou=HOUSING DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM 
Date: 2019.03.26 15:19:34 +05'30 


(दुर्गाप्रसाद मैळावरम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 
१२) उप सचिव, वित्त विभाग (कार्या-अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि set गरीबी Suara मंत्रालय, निर्माण भवन, ५वा 
मजला, नवी दिल्ली-११० ०११. (नोंदणीकृत डाकेने) 
१४ सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
१५) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) निवडनस्ती - ( गृनिधो-२ कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.७८/गृनिधो-२ 


To be released 


( Rupees in crores ) 


| NO. City Componant | sc ST Others than SC & Total 
ST 
1 Akola BLC 1241 0.00000 | 0.00000 0.00000 0.00000000 
2 Amravari | BLC 6158 0.00000 | 0.00000 0.00000 0.00000000 
3 Kalyan AHP 1148 0.905497 | 0.152137 0.82637 1.88400000 
4 Kalyan AHP 6368 | i | iO 0.00000 0.00000000 
5 Kalyan AHP 22862 0.905497 | 0.152137 49.77440 50.83203800 
Kelavli AHP 
a MMR | — i al 0.00000 0.00000000 
Wave AHP 
7 MMR 1536 —, ॥_ १ 0.00000 0.00000000 
Nilje AHP 
a MMR 4970 शिक _ 29.82 29.82000000 
| 9 | Thane AHP 1804 fe | iO 0.19200 0.19200000 
10 Thane AHP 3822 0.935998 | 0.176214 0.91579 2.02800200 
11 Thane AHP 6380 0.935998 | 0.176214 33.27979 34.39200200 
12 Virar AHP 1012 0.00000 | 0.00000 0.00000 0.00000000 
13 Virar AHP 3969 0.00000 | 0.00000 0.00000 0.00000000 
Total | 61930 | 3.68299 | 0.65670 114.80835 119.14804 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


